Gq, 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. २५८.२९ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.२३२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० जुलै, २०२४ 


. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 


निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 


पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 


दिनांक १४ जुले, २०२२. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- ३३, 


दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३, 


दिनांक १३ मार्च, २०२४. 


. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेशा 


क्र.मजीप्रा/मु.अ.ठाणे/ अंबरनाथ नगरपरिषद पापुयो/तांशा]-१/५१३, दिनांक २१ फेब्रुवारी, 
२०२४. 


. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीच्या 


दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


२०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या 
राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर 


अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex 


किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा 
समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ७ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत 


मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.२३२/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


०१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या रु. २५८.२९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेमधील अटींच्या अधीन व 
परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे : 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र जीवन 
स्वराज्य संस्थेचे | किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान प्राधिकरणाचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या 
३३.३३%) ५१.६७%) १५%) 
a | २ ३ ४ षु 
अंबरनाथ 
नगरपरिषद | | HORS ८६.०९ १३३.४६ ३८.७४* 


* सदर प्रकल्पातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने उभारावा. 


०२. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
Sr. Description Amount in 
No. Rs. 
1 Jackwell - Dia - 14.0 m X 2 nos 266628100 
2 Approach Road L - 700 m 9583100 
3 Approach bridge - L - 60 m 8655400 
4 RCC Elevated Platform For Electrical Sub Station Size 30 m X 15 m 8502300 
5 Raw Water Rising Main Dia - 1200 mm, M.S.L. = 3300 m 221758800 
| 6 | Water Treatment Plant - 96 MLD 220634400 
7 Pure Water Rising Mains Dia - 500 mm, DI K-9, L- 350 5871000 
| 8 | Raw Water Pumping Machinery 750 HP 286 LPS 126 m Head 77241342 
| 8a | Pure Water Pumping Machinery 20 HP 18 LPS 37 M Head 1355051 
| 8b | Pure Water Pumping Machinery 100 HP 116 LPS 32 M Head 11357847 
8c | Pure Water Pumping Machinery 50 HP 84 LPS 32 M Head 4518830 
| 8d | Pure Water Pumping Machinery 20 HP 22 LPS 24 M Head 1532201 
| 8e | Pure Water Pumping Machinery 40 HP 60 LPS 32 M Head 3964033 
Ea Main Balancing Reservoir - GSR - 60,00,000 Lit (excluding 1 hr capacity - 
sump at WTP) Sump at DMA - ] capacity 1,50,000 Lit 38371600 
10 | Pump House at Various Sumps 2829900 
11 Elevated Service Reservoir - 13 nos 270291100 
12 Gravity Mains Dia - 250 - 700 mm, DI K-7, L- 20,197 m 181045100 
13 _| Distribution System Total - 167 Km Dia 450-300 DI K-7 Dia 280-110 HDPE 398913000 
14 | Trial run 13116100 
15__। Miscellaneous 81807500 
16 | Household Connections 40952300 
17 __| Road Restoration 274841800 
18 | SCADA 12995400 
Total | 2156766204 
18% GST 388217917 
1% TS Charges 21567662 
1% _ Labour Insurance 16346700 
Gross Cost | 2582898482 
Say Rs. | 258.29 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांका पासून 
१८ महिने 


gyda 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.२३२/नवि-३३ 


०३. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 
उभारणे आव्यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १८ महिने राहील. 


०४. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे: - 

४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहील. 

४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत भरण्यात 

यावा. 

४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४ राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच, या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व 
प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 

४.५ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनिःस्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.६ सरदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ दिवसांच्या आत 
देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

४.७ केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची 
(Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक 
राहील. 

४.८ निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार केंद्र शासन हिश्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %-- Yo % ) वितरीत 
केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा 
निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 

४.९ अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक 
स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी सांगड (Convergence) 
घालणे आव्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत 
करून ठेवावा. 

४.१० सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात येणारा 
निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार आहे. तसेच, 
सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, अंबरनाथ 
नगरपरिषदे यांची राहील. 

४.११ सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेश 
निर्गमित केल्यानंतर अंबरनाथ नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र 
शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व 

पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.२३२/नवि-३३ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


४.२० 


कार्यात्मक MAA पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र VATA व त्याप्रमाणात राज्य 
हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिश्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी केंद्र 
व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात अंबरनाथ नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते 
उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी 
त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर 
बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो- 
२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ 
झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य 
शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
अंबरनाथ नगरपरिषद,संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके 
प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित 
कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद केल्यानूसार 
प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क कार्यान्वयन यंत्रणेने अदा करावे तसा ठराव संबंधीत कार्यान्वयन 
यंत्रणेने करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी प्रकल्पासाठी आवड्‌यक पाणी आरक्षण 
उपलब्ध करून घेणे, प्रकल्पातील आवश्‍यक सर्व उपांगाच्या जागा मजीप्राच्या नावावर व 
ताब्यात असल्याची खातरजमा करून घेणे, आवश्‍यक परवानग्या घेणे व इतर अनुषंगिक 
तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची राहील. 
प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

अंबरनाथ नगरपरिषदेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर कोणत्याही 
योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये 
व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधीत नागरी 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.२३२/नवि-३३ 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व 
कार्यान्वयन यंत्रणा यांची संयुक्तिकरीत्या राहील. 
०५. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक 
सुचना अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०७१०१३४५००४८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 
CHANDRAKANT 
ANDGE CHANDRACANT AN 
(श्रीकांत आंडगे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

१४. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे. 
१५. मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठपपैकी५ 


